भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक 
विकास योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ मध्ये मंजूरी 
दिलेल्या कामांवरील स्थगिती उठविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: सावियो-२०२२/प्र.क्र.१६७/अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०४ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा: १. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सावियो-२०२१/ 
प्र.क्र.१८२/ अजाक, दिनांक १३ एप्रिल, २०२२. 
२. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सावियो-२०२२/ 
प्र.क्र.९९/ अजाक, दिनांक Qo मे, २०२२. 
३. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सावियो-२०२२/ 
प्र.क्र.९९/ अजाक, दिनांक Qo मे, २०२२. 
४. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन पत्र क्रमांक : सावियो-२०२१/ प्र.क्र.१३६/ 
अजाक, दिनांक १३ जून, २०२२. 
५. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सावियो-२०२२/ 
प्र.क्र.४१/ अजाक, दिनांक २३ जून, २०२२. 
६. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सावियो-२०२२/ 
प्र.क्र.१३८/ अजाक, दिनांक २३ जून, २०२२. 
७. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सावियो-२०२२/ 
प्र.क्र.१४०/ अजाक, दिनांक २३ जून, २०२२. 
८. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सावियो-२०२२/ 
प्र.क्र.९९/ अजाक, दिनांक २३ जून, २०२२. 
९. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सावियो-२०२२/ 
प्र.क्र.७०/ अजाक, दिनांक २४ जून, २०२२. 
१०. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सावियो-२०२१/ 
प्र.क्र.१३२/ अजाक, दिनांक २८ जून, २०२२. 
११. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सावियो-२०२२/ 
प्र.क्र.१४८/ अजाक, दिनांक २९ जून, २०२२. 
१२. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सावियो-२०२२/ 
प्र.क्र.१४७/ अजाक, दिनांक २९ जून, २०२२. 
१३. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सावियो-२०२२/ 
प्र.क्र.१६७/ अजाक, दिनांक २१ जुले, २०२२. 
१४. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सावियो-२०२२/ 
प्र.क्र.१६७/ अजाक, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२२. 


प्रस्तावना : 
दिनांक ०१ एप्रिल, २०२२ नंतर शासनाने मंजूर केलेले सर्व प्रकल्प, त्यासाठी दिलेले अनुदान, स्वेच्छा 
निधी याबाबतची तपशिलवार माहिती या विभागाच्या अर्थसंकल्प कार्यासनाकडून मा. उपमुख्यमंत्री 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२२/प्र.क्र.१६७/अजाक 


महोदयांमार्फत मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अवलोकनार्थ सादर करण्यात आली होती. त्यावर प्राप्त 
झालेल्या निर्देशास अनुसरुन संदर्भ क्रमांक १ ते १२ अन्वये मंजूरी दिलेल्या कामांना स्थगिती देण्याबाबतचे 
आदेशा उपरोक्त संदर्भ क्रमांक १३ अन्वये निर्गमित करण्यात आले होते. त्यापैकी संदर्भ क्रमांक ६ व ९ च्या 
शासन निर्णयावरील स्थगिती संदर्भ क्रमांक १४ च्या शासन निर्णयान्वये उठविण्यात आली होती. आता, 
उर्वरित शासन निर्णयावरील स्थगिती उठविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेंतर्गत दिनांक ०१ एप्रिल, २०२२ नंतर 
शासनाने मंजूरी दिलेल्या कामांवर संदर्भ क्रमांक १३ अन्वये देण्यात आलेली स्थगिती याद्वारे रद्द करण्यात 
येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२११०४१२१६५९८४२२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व Aa, ~==RAJENDRA 
NATHA SAVANE ला 

(रा. ना. सवने) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

. _ मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य, 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, 
३. मा. उप मुख्यमंत्री, तथा मंत्री (वित्त व नियोजन) महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, 
४. मा.मंत्री सर्व यांचे खाजगी सचिव, 
५. मा. राज्यमंत्री सर्व यांचे खाजगी सचिव, 
६. मा.विरोधी पक्षनेता विधान सभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 

सर्व सन्माननीय सदस्य, विधान सभा/ विधान परिषद, 
मा. अमुस/प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. सचिव (सा.न्या.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. विभागीय आयुक्‍त सर्व महसूल विभाग, महाराष्ट्र राज्य, 
११. आयुक्‍त तथा संचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई, 
१२. आयुक्त, सर्व महानगरपालिका, महाराष्ट्र राज्य, 
१३. आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
१४. सर्व जिल्हाधिकारी, 
१५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषदा, महाराष्ट्र राज्य, 
१६. मुख्याधिकारी सर्व नगर परिषद/ नगरपालिका, महाराष्ट्र राज्य, 
१७. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण, 
१८. सर्व सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण, 
१९. निवडनस्ती (अजाक). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


